दिवाणी न्यायाधीशा& कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग,विटा,जि.सांगली 
यांच्या पदनामात सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, विटा, 
जि.सांगली असा बदल करुन त्यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीओ ०३२३/प्र.क्र.६९/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२३. 

वाचा:- 

१) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांचे पत्र जावक क्रमांक ४३२६/ २०२१, 

दि.११.०८.२०२१ , जा.क्र.६१७१/२०२१,दि.२३.०८.२०२१ 
जा.क्र.४७११/२०२१,दि. ०९.०९.२०२१ व जा.क्र.१३७७/२०२३,दि.२०.०३.२०२३. 

२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेश No. ॥.३९०२/२०२०, दि.०९.१२.२०२०. 

३) जिल्हाव सत्र न्यायालय, सांगली यांचे आदेशा क्र. ५०४/२०२०, दि. ०९.१२.२०२०. 
प्रस्तावना:- 

मा.उच्च न्यायालयाच्या संदर्भांकित अ.क्र.२ च्या दि.०९.१२.२०२० रोजीच्या आदेशातील 
अ.क्र.१ मध्ये ह दिवाणी न्यायाधीडा कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग ,विटा,जि.सांगली 
यांच्या पदनामात “सह दिवाणी न्यायाधीहञा कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, विटा, 
जि.सांगली” असा बदल करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली यांनी 
संदर्भांकित अ.क्र.३ येथील दि.०९.१२.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये दिवाणी न्यायाधीडा कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग ,विटा,जि.सांगली यांच्या पदनामात “सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग,विटा,जि.सांगळी ” असा बदल केला आहे. सबब, जिल्हा व सत्र 
न्यायालय, सांगली यांनी संदर्भाधीन अ.क्र.१ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून सह दिवाणी न्यायाधीहा कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, विटा, 
जि.सांगली” यांना घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, सांगली येथील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या पदनामात 
बदल करुन खालीलप्रमाणे नव्याने आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 
अ.क्र | सध्याचे (जुने) आहरण व | नविन आहरण व संवितरण अधिकारी पदनाम 
संवितरण अधिकारी 
पदनाम 
| CIVIL JUDGE JUNIOR | JOINT CIVIL JUDGE JUNIOR DIVISION AND 
DIVISION AND | J.M.F.C.Vita, Dist- Sangli. 
J.M.F.C.Vita,Dist- 
Sangli. (मराठी पदनाम- सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
(मराठी पदनाम - दिवाणी | न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग, विटा,जि.सांगळी) 
न्यायाधीडा कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग, 
विटा, जि.सांगली 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०३२३/प्र.क्र.६९/का.११ 


२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८,दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
भाग पहिला, उप विभाग, १ मधील अनुक्रमांक 3, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम 94(3) व 
१५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०३१२५९४२८८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कात 

HEMANGI AJIT र 


र] 400032, st=Maharashtra, 
£4908844f3f0e391754221ba7b421d28c86653344150a5 
831030९ 9, 


pseudonym=A05C54A04D3293F61521DS5E463E799884D63F286, 
serialNumber=7328C41D6A5210C49CCE931861626D508AE4537D7BB 
43F92AC6D5796595AADB8, cn=HEMANGI AJIT SHETYE 
Date: 2023.04.03 13:05:30 +05'30" 
(हेमांगी शेट्ये) 


प्रत:- 
) प्रबंधक (निरीक्षणे- १), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि.सांगली 
) सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, विटा, जि.सांगली. 
४) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.सांगली 
) कक्ष अधिकारी का.२०/२३/२४/२५/,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


